जिल्हा क्रीडा अधिकारी/सहाय्यक 
संचालक, गट-अ मधील अधिकाऱ्यांच्या 
नियतकालिक बदल्या... 

श्री.घनऱ्याम राठोड 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संक्रीआ-१३२३/प्र.क्र.७२/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ डिसेंबर, २०२३ 

संदर्भ - शासन आदेश समक्रमांक दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२३ 
शासन आदेशा - 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ Helles कलम ४ (४) (दोन), ४ (4) व कलम ६ (क) मधील 
तरतूदींनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेनुसार खालील तक्त्यात नमूद 
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील जिल्हा क्रीडा अधिकारी संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक - ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात 
येत आहे :- 


अ.क्र नाव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
| श्री.घनऱ्याम राठोड जिल्हा क्रीडा अधिकारी, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, 
भंडारा यवतमाळ 


२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांनी श्री.राठोड त्वरीत नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू 
होतील, याची खातरजमा करावी आणि बदलीच्या पदावर रूजू झाल्याचा अहवाल शासनास सादर 
करावा. 

३. वरील बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्षरित्या दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून 
त्यांचे विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

४. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याला पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही 
प्रकारची रजा मंजूर करु नये व महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) 
नुसार मूळ कार्यालयाने पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारू 
नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोचदेय डाकेने परत 
करावेत. 


शासन आदेशा क्रमांकः संक्रीआ-१३२३/प्र.क्र.७२/क्रीयुसे-२ 


५. तसेच उपरोक्‍त बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली अधिनियमानुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने पारीत केलेल्या आदेशाचे पालन न करणे ही बाब गंभीर स्वरूपाची असून AAS USA A 
करणारा अधिकारी, म.ना.से. (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ च्या नियम क्र.४ अन्वये निलंबनाच्या 
कार्यवाहीस पात्र ठरेल. 

६. सदर शासन STAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२८१३१७०११०२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD 
D 


IN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
D N YA N F S H WA R EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=190ce31a764c50caee9al 1b81ac560fcOd8S5bb0ebc377f46 
c4fc0040aae47 135, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


seriaINumber=05AE420767 1 9DOFCESDC8ACF3A44FBA50819DDO 
D088B25A2D0D7CDE0256A48B0, cn=DNYANESHWAR ASARAJI 
AVHAD 


Date: 2023.12.28 13:15:50 +05'30" 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, अमरावती/नागपूर 
) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
४) संबंधित अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
प्रत माहितीसाठी 
५) मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, 
६) अपर मुख्य सचिव, क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
७) कार्यासन अधिकारी (क्रीयुसे -१/३), 
) 


८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


